नांदेड शहरातील मदिना नगर येथील मदिना तुल 
उलूम शाळे जवळील सर्वे नं.१२६९२ येथील 
महानगरपालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर 
उभारण्यात आलेल्या उर्दू घराच्या दुरुस्तीसाठी व 
अतिरिक्त कामासाठी वर्ष २०१८-१९ मध्ये निधी 
उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नाऊघ २०१८/प्र.क्र.१९४/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०५ 09.2098 


जिल्हाधिकारी,नांदेड यांचे अ.शा.पत्र क्र.२०१८/सा.शा.१/४७०१८, दि.१७.७.२०१८ 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांचे पत्र क्रमांकः २८११, दि.०५.०७.२०१८. 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक नाऊघ २०१८/प्र.क्र.१९४/का.४, दि.१६.१०.२०१८. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 


प्रस्तावना - 

नांदेड शहरातील मदिना नगर येथील मदिना तुल उलूम शाळेजवळील सर्वे नं.१२६९२ येथील महानगर 
पालिकेच्या भूखंडावर उर्दू घर बांधण्यात आलेल्या उर्दू घराच्या दुरस्तीचे काम आणि अतिरिक्त कामाच्या 
बांधकामासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय - 


मदिना नगर, नांदेड येथील मदिना तुल उलूम शाळेजवळील सर्वे नं.१२६९२ येथील महानगर पालिकेच्या 
मालकीच्या भूखंडावर देखभाल दुरुस्ती व व्यवस्थापन जिल्हाधिकारी, नांदेड यांच्याकडून करण्यात येत आहे. नांदेड 
उदू घराच्या नुकसानीसाठी व उर्दू घराच्या किरकोळ कामासाठी जिल्हाधिकारी, नांदेड आणि कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांनी त्यांच्या वरील संदर्भ क्र.१ व २ येथील पत्रान्वये अंदाजपत्रक शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सादर केले होते. सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून छाननी करुन घेण्यात आली 
असता त्या विभागाने दिलेल्या मान्यतेस व सहमतीने संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सदर कामाच्या 
रु.३८,४७,७०६/- (रुपये अडतीस लाख सत्तेचाळीस हजार Baal सहा मात्र) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी मागणी केल्यानुसार, वरील संदर्भ क्र.४ येथील 
वित्त विभागाच्या परिपत्रकातील तरतुदीस अनुसरुन, उदू घरासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या 
रु.८.०० कोटी (रुपये आठ कोटी मात्र ) इतक्या योजनांत्तर्गत अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या ७०% इतक्या मर्यादेत राहून 
नांदेड उदू घराच्या दुरुस्तीच्या कामासासाठी रु.१६,९१,३७५/- आणि अतिरिक्त कामासाठी रु.२१,५६,३३१ असे एकूण 
रु.३८,४७,७०६ (रुपये अडतीस लाख सत्तेचाळीस लाख सातशे सहा मात्र) इतके अनुदान वितरित करण्यास मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नाऊघ २०१८/प्र.क्र.१९४/का.४ 


सदर निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी शासनास सादर करावे. 

यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१ २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण - २००- इतर कार्यक्रम- 
राज्य योजनांतर्गत योजना- (००)-(००)(१८) - उदू घरासाठी सहाय्यक अनुदाने (२२३५ ए ५५२) ३१, सहायक 
अनुदान (वेतनेतर)” या ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक, अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, 
२०१८ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०५१११७३३०११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahesh Sadashiv 
Choukekar 
Date: 2019.01.05 12:01:22 +05'30' 


(म.स.चौकेकर) 
अवर अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर, 
आयुक्‍त, औरंगाबाद महसूल विभाग, औरंगाबाद, 
जिल्हाधिकारी, नांदेड, 
अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी, नांदेड 
५. आयुक्त, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका, नांदेड, 
६. मुख्यवास्तुझास््रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, 
. अधीक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमी, मुंबई, 
१०. खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (अ.वि.वि.) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
११. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. स्वीय सहायक, सह सचिव (अ.वि.वि.),अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७). अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. वित्त विभाग / नियोजन विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. निवड नस्ती (का-४)/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


